RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


मात्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष १, अंक २२ ] बुधवार , जून १७, २०१५ / ज्येष्ठ २७, शके १९३७ [ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ११. ०० 


असाधारण क्रमांक ४३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांचे कार्यालय 
कोकण भवन , नवी मुंबई, दिनांक १५ जून २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- २/ वने / सीआर-२२११ / खाजगी / अ-१. — मा . सर्वोच्च न्यायालयातील सूट क्रमांक २०२/ १९९५ मधील दिनांक १२ डिसेंबर 
१९९६ चे आदेश तसेच मा . उच्च न्यायालयातील याचिका क्रमांक ३२४६ / ०४ , रुपांतरीत जनहित याचिका क्र . ८७/ २००६ मध्ये दिनांक 
६ ऑक्टोबर २००५ रोजी दिलेले आदेश , जनहित याचिका क्र . १८९ / २०१४ मधील अंतरीम आदेश. तसेच शासन महसूल व वन यांचेकडील 
पत्र क्र . संकिर्ण १०/ २००५ / प्र. क्र .८८ / ज -१, दिनांक ११ फेब्रुवारी २००९ अन्वये आणि खालील अनुसूचीतील खाजगी जमीन वने म्हणून घोषित 
करण्यास शासन ज्ञापन क्र . एस- ३० / २००५/ प्र.क्र . ६२ / भाग -५ / फ -१, दिनांक १७ फेब्रुवारी २००९ अन्वये अधिकार प्रदान केल्यानुसार विभागीय 
आयुक्त , कोकण विभाग याद्वारे खालील अनुसूचीत नमूद केलेल्या वर्णनाची खाजगी जमिनीवरील कांदळवनाचे क्षेत्र असलेली जमीन वने म्हणून 
घोषित करण्याचे ठरविले आहे : 

अनुसूची 
जिल्हा ठाणे , तहसील ठाणे 

कांदळवनासाठी 
अनु - गावाचे स.नं ./ नवीन अधिसूचित 

चतुःसीमा 

शेरा 
क्रमांक नाव हि .नं . स.नं . ___ करावयाचे क्षेत्र उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम 

( हे . आर ) 

(६ ) (७ ) (८ ) (९ ) (१० ) । 
११२ __ . . . २. ४९. ४ दातीवलीची स.नं . स .नं . 


उत्तर 


आगासन 


स.नं . 


शीव 


१८४ 


१८४ 


११३ 


आगासन 


११३ 


२. ९० . ९ 


स .नं . 


T 


दातीवलीची 

शीव 


स .नं . 
११२ 


१८४ 


१८३ 


उपरोक्त जमिनीवरील कांदळवनाचे क्षेत्र असलेली जमीन वने म्हणून अधिसूचित करण्यात आली असून अधिसूचना नोंदीबाबत आक्षेप निवारण 
समिती शासन पत्र क्रमांक संकिर्ण १० / २००५ / प्र. क्र .८८ / ज-१, दिनांक ११ फेब्रुवारी २००९ अन्वये गठित केली आहे. त्या समितीची रचना पुढीलप्रमाणे 
असेल : 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ४३ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून १७, २०१५ / ज्येष्ठ २७, शके १९३७ 


( १) मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक ), ठाणे 

- अध्यक्ष 
( २) वन संरक्षक , ठाणे वनविभाग, ठाणे 

- सदस्य 
( ३) उप संचालक, भूमी अभिलेख , कोकण विभाग, मुंबई 

- सदस्य 
( ४ ) जिल्हाधिकारी, ठाणे 

- सदस्य 
( ५ ) विभागीय वन अधिकारी (नियोजन ) 

- सदस्य - सचिव 
( मुख्य वन संरक्षण, ठाणे यांचे कार्यालय ) 
समितीचा कार्यालयीन पत्ता खालीलप्रमाणे आहे : 
मुख्य वन संरक्षक ( प्रादेशिक), ठाणे यांचे कार्यालय, 
ठाणे ( पूर्व) ४०० ६०३. 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२- २५३२९८६५, ०२२- २५३२९६४२ 
फॅक्स क्रमांक : ०२२ -२५३२९९१२, ई-मेल : ccfthane @ mtnl. net. in 

या अधिसूचनेमुळे ज्यांचेहितसंबंधास बाधा येत असेल त्या व्यक्ती / संस्था यांना आपले आक्षेप अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांचे 
आत सदर समितीकडे वर दिलेल्या पत्त्यावर लेखी स्वरुपात व पुराव्यासह सादर करता येतील . 

फक्त विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या आक्षेप / हरकतींचाच विचार करण्यात येईल . विहित मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जाचा विचार होणार 
नाही. तद्नंतर उपरोक्त अनुसूचीत जमिनींची अधिकार अभिलेखात वने म्हणून नोंद घेण्यात येईल . 

उपरोक्त अधिसूचित जमिनींचे नकाशे पाहण्यासाठी मुख्य वन संरक्षक ( प्रादेशिक ), ठाणे, वन संरक्षक , ठाणे, अधीक्षक , भूमी अभिलेख, ठाणे , 
कोर्ट नाका, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय कंपाऊड , ठाणे ( पश्चिम ) ४०० ६०१ यांचे कार्यालयात उपलब्ध राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राधेश्याम मोपलवार , 

विभागीय आयुक्त, 
कोकण विभाग, नवी मुंबई . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून १७, २०१५ / ज्येष्ठ २७, शके १९३७ 
OFFICE OF DIVISIONAL COMMISSIONER KONKAN DIVISION 
Konkan Bhavan , New Mumbai, dated 15th June 2015 

NOTIFICATION 
No . RB /Desk - II /Forest / CR - 2211/ pvt / A - 1 . - In Accordance with the order dated 
12th December 1996 of the Hon . Supreme Court of India in suit No . 202 / 1995 and the order 
dated 6th October 2005 of the Hon . High Court , Mumbai in Writ Petition No. 3246 / 2004 , 
converted into PIL . 87 / 2006 and as per Government letter No. MISC . 10 / 2005 /CR - 88 / J - 1 , dated 
11th February 2009 to notify the privately owned lands under mangroves Divisional 
Commissioner , Konkan Division as a authorized by the Government of Maharashtra vide 
Memo No. S - 30 /2005 /Case No. 62/ part-5 / F - 1, dated 17th February 2009 hereby decided to notify 
the privately owned lands under mangroves detailed herein below as “ Forest” . 


SCHEDULE 


Dist . Thane, Taluka Thane 


ne 


Sr. 
No. 


Village 


Survey 
No . 


Area 
Hectare 


Boundaries 


North 


(3 ) 


East 
(6 ) 


South 

( 7 ) 


West 
( 8 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


( 1) 
1 


(2 ) 
Aagasan 


112 


2 .49.4 


Dativali 
Village 
Dativali 
Village 


S . No. 

184 
S. No. 
112 


S . No. 

184 
S . No. 
184 


S . No. 

113 
S . No . 

183 


2 


Aagasan 


113 


2 . 90 . 9 


A Grievance Redressal Committee has been constituted vide Government Letter No . MISC . 
10 /2005 /CR - 88 / J- 1 , dated 11th February 2009 as under to consider objections with regard to 
entries to the lands noticed as above : 
1. Chief Conservator of Forest ( Territorial), Thane 

- Chairman 
2 . Deputy Conservator of Forest, Thane Division , Thane - Member 
3 . Deputy Director of Land Records, Konkan Division - Member 
4 . Collector , Thane District 

- Member 
5 . Division Forest Officer (Planning), Thane 

- Member -Secretary . 
(Office of the Chief Conservator of Forest, Thane) 
The office address of the committee is as follows : - 
Office of The Chief Conservator of Forest ( Territorial), Thane 
Micro Wave Tower , Bara Bunglow Area, 
Thane (East ) 400 603. 
Phone No. 022 – 25329865 / 25329642 
Fax No. 25329912 , E -mail – ccftthane @ mahaforest. gov .in 

The Persons/Organizations whose interest have been affected by this notification may submit 
their objections of the committee on the above mentioned address in writing along with necessary 
proof within thirty days the date of the publication of this notification . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून १७, २०१५ / ज्येष्ठ २७, शके १९३७ 


Only the Objections/applications received with specified time will be considered and no 
applications received beyond the specified period will be considered . Thereafter the lands 
mentioned in the above schedule will be entered as “ Forest ” in the record of rights . 

The map showing the lands notified as above are available for perusal at the office of Chief 
Conservator of Forest ( Territorial), Thane, Deputy Conservator of Forest, Thane District 
Superintendent of Lands Records, Thane District, At Collector Office Campus, Thane ( W ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


RADHESHYAM MOPALWAR , 
Divisional Commissioner , 

Konkan Division . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 ,EDITOR : SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


